अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई आणि विभागीय पुरवठा 
यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता 
आजमावण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठीत 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : आस्थाप्र - २६१९/प्र.क्र. ३१९/ना.पु.१५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एळपीएल-२०१७/ प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १० जून,२०१९. 


प्रस्तावना: 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त 
करण्याबाबत एकत्रित कार्यपध्दत विहित करण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई आणि विभागीय पुरवठा यंत्रणेतील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
सेवा पुढे चाळू ठेवण्याची पात्रापात्रता आजमावण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, नियंत्रक 
शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई आणि विभागीय पुरवठा यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ च्या नियम-१०(४) व 
नियम-६५ मधील तरतुदीनुसार वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरिता त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता 
आजमावण्यासाठी पुढीलप्रमाणे विभागीय पुनर्विळोकन समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र - २६१९/प्र.क्र. ३१९/ना.पु.१५, 


विभागीय पुनर्विलोकन समिती 
अ.क्र अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील अधिकारी समितीतील पद 
षि सचिव / प्रधान सचिव अ/पर मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ | सह सचिव / उप सचिव (ना.पु.१५) सदस्य 


३ | AL. अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले विभागातील सह सचिव/ उप सचिव । सदस्य 


४ | अवर सचिव, (ना.पु.१५) सदस्य सचिव 


2. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००१०७१६४१२८६९०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Gopal 


Jagtap 


Digitally signed by Asmita Gopal Jagtap 
DN: c=IN, o=G int of Maharashtra, ou=Food Civil Supply And 
epartment, postalCode=400032, 


tra, 
11e7844a91135f45e7219341 11 ca2bSdc8481b51e96a79000 
18fb, 


er=Be2cf799a7e33F61 52bff0b34255dd63550b37c8fbbb9a9 
8cee4ecd4336f598, cn=Asmita Gopal Jagtap 
Date: 2020.01.07 16:30:08 +05'30' 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१ 


मा. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व उप आयुक्त (GLAS). 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

सह सचिव (ना.पु.१५), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

अवर सचिव (ना.पु.१५), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

८) निवडनस्ती (ना.पु.१५). 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


SG ८-४) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


